१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार Million Plus 
(ला6$ अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील पाणी 
पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन 
(For improving conservation, supply and management 0 


water_and_efficient_ solid waste management_measures) 


साठीच्या अनुदानाचा हप्ता आहरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/प्र.क्र.६४/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- २४ मे, २०२३ 
वाचा :- 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, दि.२८.१०.२०२० 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, दि.३०.०४.२०२१ 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, दि.०३.०५.२०२१ 
. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No.15/2023-24) क्रमांक 7१५(४५) /-FC-XV/FCD/2020-24, 

दिनांक १९.०५.२०२३. 


०७८ “७ AD OO 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र. ४ येथील दिनांक १९ मे, २०२३ च्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million 
Plus Cities गटाकरीता पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (For 
improving conservation, supply and management of water and efficient solid waste 
management measures यासाठी सन २०२२-२३ वर्षाचा हप्ता रु. ८१ ९.३० कोटी इतके अनुदान प्राप्त 
झालेले असुन सदर अनुदान Million Plus Cities गटाकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.४ येथील आदेशान्वये 
मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील Million Plus Cities गटासाठी पाणी 


supply 810 management 0०. water 9710 efficient solid waste management measures) 


यासाठीच्या अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रु. 298.30 कोटी इतका निधी सह आयुक्‍त तथा सह संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे आहरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
निधीच्या विनियोगाबाबतची कार्यपद्धती वाचा येथील संदर्भ क्र.३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे.. 

२. सदर रु. ८१९.३० कोटी इतकी रक्‍कम सह आयुक्‍त तथा सह संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधीच्या Million Plus Cities गटातील नागरी 
समुह/डाहरे निहाय वितरणाबाबत सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ सह आयुक्‍त तथा सह 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर अनुदानातून 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ६४/नवि-४ 


खर्च करताना शासन निर्गमित करेळ अशा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. १५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२२-२०२३ करिता प्राप्त झालेला Million Plus 
Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (For improving 
conservation, supply and management of water and efficient solid waste management 
measures) साठीच्या अनुदानाचा हप्ता Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
वितरीत करण्यात येत असून सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ०५,इतर नगर 
विकास योजना,१९१,नागरी स्थानिक संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना 
सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक 
अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ ॥३१४) 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या ळेखाशिर्षातर्गत सन २०२३- 
२०२४ या चालू वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घाळण्यांत यावा. 
५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक १६/२०२३/वित्त आयोग कक्ष, 
दिनांक २२.०५.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२४१३०७४१६६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT DALVI 
DN: CN = MAHENDRA PARBAT DALVI, C = IN, S = 


M A H E N D RA १) = GOVERNMENT OF 


PA R BAT DA LV | पल ei OU = URBAN DEVELOPMENT 


(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव 
. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
५. सह आयुक्‍त व सह संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
६. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
. सर्व जिल्हाधिकारी 
qo, आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 
११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
१२. सर्व मुख्य कार्य अधिकारी, सर्व कटकमंडळ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ६४/नवि-४ 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
१५. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3303333 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


अ.क्र. | मनपा/नपा/कटकमंडळ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र. ६४/नवि-४ 
झासन निर्णय क्रमांकः- एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६४/नवि-४ , दिनांक २४ मे, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट. 


नागरी समुह 


अनुज्ञेय निधी (रक्‍कम रुपये) 


he | बृहन्मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३,३४,०३,४५,२६४ 
२ नवी मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३३,३५,४९,४०७ 
३ ठाणे मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ५१,७४,१४,७४४ 
४ | कल्याण - डोंबीवली मनपा | बृहन्मुंबई नागरी समुह २३६,९१,४६,७४८ 
षु मिरा-भायंदर मनपा  । बृहन्मुंबई नागरी समुह २४,२७,४०,३१० 
द उल्हासनगर मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह १३,२७,०३,३१३ 
9 अंबरनाथ नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ८,२४,६७,६०० 
८ बदलापुर नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ६,१६,२३२,६१७ 
१.बृहन्मुंबई नागरी समुह एकुण ५,०८,००,००,००० 
fa | पुणे मनपा पुणे नागरी समुह ८७,४९,८९,९११ 
२ पिंपरी चिंचवड मनपा । पुणे नागरी समुह ४६,५८,११,३९१ 
३ पुणे कटकमंडळ पुणे नागरी समुह २,०१,७९,५१७ 
४ देहु रोड कटकमंडळ  । पुणे नागरी समुह १,९०,०४,३०९ 
५ खडकी कटकमंडळ  । पुणे नागरी समुह २,००,१४,८७२ 
२.पुणे नागरी समुह एकुण १,४०,००,००,००० 
ce | नाशिक मनपा नाशिक नागरी समुह ३६,६८,६१,५९९ 
२ भगूर नगरपरिषद नाशिक नागरी समुह २८,५५,२८७ 
३ देवराळी कटकमंडळ = | नाशिक नागरी समुह १,७२,८३,११४ 
३.नाशिक नागरी समुह एकुण ३८,७०,००,००० 
any छत्रपती संभाजीनगर मनपा | औरंगाबाद नागरी समुह ३२,३६,४२,२२५ 
२ औरंगाबाद कटकमंडळ | औरंगाबाद नागरी समुह ६३,५७,७७५ 
४.औरंगाबाद नागरी समुह एकुण ३३,००,००,००० 
hae | नागपुर मनपा नागपुर नागरी समुह ६७,५३,५१,८१७ 
२ वाडी नगरपरिषद नागपुर नागरी समुह १,४६,४८,१८३ 
५.नागपुर नागरी समुह एकुण ६९,००,००,००० 
ieee | वसई विरार मनपा  । वसई विरार शहर ३०,६०,००,००० 
६.वसई विरार शहर एकुण ३०,६०,००,००० 
एकुण (अक्षरी रुपये आठशे एकोणीस कोटी तीस लक्ष फक्त) ८१९,३०,००,००० 


MAHENDRA 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT DALVI 
DN: CN = MAHENDRA PARBAT DALVI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = URBAN 
PA R BAT D A LV | DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2023.05.24 13:11:09 +05'30" 


(महेंद्र दळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


